गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.र.क्र. २७/२०१७ 
(नागपाडा पोलीस ठाणे, गु.र.क्र.२६३/ २०१७) 
मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त 
करण्यात आलेल्या अँड.श्रीमती विद्या कासले 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०८१७/प्र.क्र.१८३/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५.०२.२०१८ 
संदर्भ - शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१७/यु.ओ.आर.४४/डी-१४, 
दिनांक ११ ऑगस्ट,२०१७ 
शासन निर्णय: 
गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.र.क्र. २७/२०१७ (नागपाडा पोलीस ठाणे, 

गु.र.क्र.२६३/२०१७) मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज 
पहाण्यासाठी अँड. श्रीमती विद्या कासले यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 
११ ऑगस्ट, २०१७ च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्रीमती विद्या कासले यांना खालीलप्रमाण फी अदा करण्यास 
शासन मान्यता देत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीफी  - रू.१०,०००/- 


२. प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्रीमती विद्या pra यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अथवा इतर 
कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत 
प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्याळय पोलीस (०२) (०१) हहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७/१८/व्यय-७, दिनांक 
२३.०१.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०८१७/प्र.क्र.१८३/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या )=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२०५१६१४०२६१२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 


रॉ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

| al e ५ 7 ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b31e36ff1d612a85453ca98 


7 4b74e28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh 
Ppaji Saste srs 


Date: 2018.02.05 16:20:32 +05'30' 


(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अँड.श्रीमती विद्या कासले,२५/२६,डी.एन.मंझील, काँग्रेस हाऊस, व्ही.पी.रोड, 
मुंबई ४००००७४ 
७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोळ-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


